सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उल्लेखनीय कामगिरी 
बजावणाऱ्या अभियंत्यांना सन २०२१-२२ या 
कालावधीसाठी वैयक्तिक पुरस्कार देण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरस्कार-१०२२/प्र.क्र.५९/आस्था-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा : १) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१०९५/३२०/आस्था-२, 

दिनांक १६ ऑक्टोबर,१९९६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१०९५/३२०/(भाग-२) 
आस्था-२, दिनांक १६ सप्टेंबर,१९९७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१०९७/१६१/आस्था-२, 
दिनांक २२ सप्टेंबर,१९९७. 

४) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१००२/प्र.क्र.२१७/आस्था-२, 
दिनांक १८ ऑक्टोबर,२००२. 

५) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१००८/१०३/आस्था-२, 
दिनांक २९ जुले,२००८. 

६) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१००९/प्र.क्र.१७५/आस्था-२, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी,२०११. 

७) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१०२२/प्र.क्र.८२/२०२२/ 
आस्था-२, दिनांक ०२ नोव्हेंबर,२०२२. 


शासन निर्णय 

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते, पूल, विविध विभागांच्या इमारती व इतर सार्वजनिक 
बांधकामे करण्यात येतात. इमारती/पुळांची संकल्पना तयार करुन व इतर माध्यमांचा म्हणजे संगणकाचाही 
उपयोग करुन संकल्पनाचित्रे बनवताना तसेच, सार्वजनिक इमारतींची विद्युतीकरणाची कामे करताना व 
प्रकल्प राबविताना जे तांत्रिक कौडल्य पणाला लागते आणि ज्यामुळे अशा अभियंत्यांची सेवा समाजाला 
भविष्यात फायद्याची ठरते, अशा अभियंत्यांचे प्रशासकीय तसेच तांत्रिक कौशल्य लक्षात घेऊन त्यांचा 
वैयक्तिक पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात येतो. भारतरत्न सर विश्वेश्वरय्या यांचा १५ सप्टेंबर हा जन्मदिवस 
दरवर्षी “अभियंता दिन” म्हणून साजरा करण्यात येतो. त्यानिमित्ताने उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या 
अभियंत्यांना सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्यात येते. 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या खालील तक्त्यातील अभियंत्यांचा 
सन २०२१-२२ या कालावधीकरीता वैयक्तिक सन्मानचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र प्रदान करुन गौरव करण्याचा 
निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांची संवर्गनिहाय नावे पुढीलप्रमाणे आहेत :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे /कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम 
तांत्रिक संवर्ग 
श्रीमती निता दिलीप ठाकरे अधीक्षक अभियंता 
श्री.सुनिल पांडुरंगजी थोटांगे कार्यकारी अभियंता 
३ MAE मोहंमद एकबाल मोहंमद हनिफ कार्यकारी अभियंता 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२२/प्र.क्र.५९/आस्था-२ 


४. | श्री.रविकांत तोताराम काळवाघे कार्यकारी अभियंता 
५ श्री.विनय मधुकर कुलथे उप अभियंता 
६ श्री.नितिन रमेशराव देशमुख सहायक अभियंता श्रेणी-१ 
fo श्री.संतोष बाळाजीराव बम्पलवार उप विभागीय अभियंता 
८ श्री.प्रशांत चंद्रकांत वस्‌ उप विभागीय अभियंता 
९ श्री.संतोष दत्तात्रय जाधव शाखा अभियंता 
(१० | श्री.प्रविण संभाजीराव कदम शाखा अभियंता 
aa | श्री.विनोद भगवानराव बोरसे सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
१२ । श्री.रामराव विनायकराव Fe शाखा अभियंता 
१३ | श्री.संजय विनायकराव उपाध्ये सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
ca श्री.अण्णासाहेब बालासाहेब सिरसाट कनिष्ठ अभियंता 
१५ | श्री.दिपक गजाननराव कोहळे शाखा अभियंता 
१६ | श्री.विवेक मधुसूदन खर्ड सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
[१७ | श्री.किशोर श्रीमंतराव घाडगे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
१८ । श्री.प्रदीप नामदेव लव्हटे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
१९ _ श्री.स्वप्नील अनंत बावधनकर स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
२० । श्रीमती अश्विनी राजेश काकडे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
२१  । श्री.रमेश भानुदास चवरे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
२२ । श्री.नितीन प्रभाकरराव हेजीब स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
23. श्री.रत्नाकर शिवाजी पाटील अधीक्षक अभियंता (विद्युत) 
२४ श्री.मानसिंगराव रंगराव शिदे कार्यकारी अभियंता (विद्युत) 
२५  श्री.निलेश भिमराव बिऱ्हाडे उप अभियंता (विद्युत) 
२६ श्री.जितेंद्र दिनकर भोसले शाखा अभियंता (विद्युत) 
२७ । श्री.नितिन वसंत गौंड तारतंत्री 
२८ | श्रीमती अनिता सुधीर aes उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 
२९ । श्रीमती माधुरी सुहास कुंभारे वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 
३० | SATA सुरेश गांगण वास्तुशास्त्रज्ञ 
३१ । श्रीमती अमिषा अमुल वाघवसे वास्तुशास्त्रज्ञ 
३२ | श्री.अजय झामराव दाते कनिष्ठ वास्तुझास््रज्ञ 
३३ । श्रीमती निना जयंत देशपांडे कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 
अतांत्रिक संवर्ग 
मंत्रालय (खुद्द) 
३४ । श्री.देविदास सांडुजी भगुरे तत्कालीन कक्ष अधिकारी (सध्या 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग) 
३५  । श्रीमती वंदना veri दगडे तत्कालीन सहायक कक्ष अधिकारी 
(प्रशासन-२) 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
३६ | SMa सुर्यकांत जोशी वरिष्ठ लिपिक 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण 
३७ | श्री.निलेश विष्णू येद्रे वरिष्ठ लिपिक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२२/प्र.क्र.५९/आस्था-२ 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 

३८ | श्री.शिवाजी दिनकर ओहोळ वरिष्ठ लिपिक 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
३९ । श्री.प्रमोद महादेव पुरी वरिष्ठ लिपिक 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,नाशिक 
४० श्री.अशोक मोतीचंद कोंडेकर स्वीय सहायक 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
(39 | श्री.बुढण गुलाब सय्यद वरिष्ठ लिपिक 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
४२ । श्रीमती भारती कर्णराज कावळे वरिष्ठ लिपिक 

संचालक, उपवने व उद्याने 
४३ | श्री.महेंद्र रामराव साळवे उद्यान पर्यवेक्षक 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०९१११२२३५५१४१८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रति, 


LO ०८ AV A) _-O 


on ७७ &M 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by POOJA BHASKAR UDAWANT 
IN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC 


A A WORKS DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash 
POOJ B H S KA R 2.5.4.20=3a2 1 6aeb67842b82e08ea38ee54 1 73f5a527cd40299F 
d7cb135e0abc1 2d. 


b: 
pseudonym=F9345CFD89BE8F3E65EFOE9FCEBBO1B03D01EB1 


UDAWANT sumer CRD DAD Da या दाल 
(पुजा उदावंत ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मा.राज्यपालांचे सचिव, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, 
मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 

सर्व मंत्रालयीन विभाग 

मा.अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग/मुख्य अभियंता (विद्युत)/ 


मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, मुंबई 


१०. सर्व सह सचिव/उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे 
१२. श्रीमती निता दिलीप ठाकरे, अधीक्षक अभियंता, 
१३. श्री.सुनिल पांडुरंगजी थोटांगे, कार्यकारी अभियंता, 
१४. Hare मोहंमद एकबाल मोहंमद हनिफ, कार्यकारी अभियंता 
१५. श्री.रविकांत तोताराम काळवाघे, कार्यकारी अभियंता 
१६. श्री.विनय मधुकर कुलथे, उप अभियंता 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२२/प्र.क्र.५९/आस्था-२ 


१७. श्री.नितिन रमेशराव देहामुख, सहायक अभियंता श्रेणी-१. 

१८. श्री.संतोष बालाजीराव बम्पलवार, उप विभागीय अभियंता. 

१९. श्री.प्रशांत चंद्रकांत वसुले, उप विभागीय अभियंता. 

२०. श्री.संतोष दत्तात्रय जाधव, शाखा अभियंता 

२१. श्री.प्रविण संभाजीराव कदम, शाखा अभियंता. 

२२. श्री.विनोद भगवानराव बोरसे, सहा. अभियंता श्रेणी-२ 

२३. श्री.रामराव विनायकराव म्हेत्रे, शाखा अभियंता, 

२४. श्री.संजय विनायकराव उपाध्ये, सहा. अभियंता श्रेणी-२ 

२५. श्री.अण्णासाहेब बालासाहेब सिरसाट, कनिष्ठ अभियंता 

२६. श्री.दिपक गजाननराव कोहळे, शाखा अभियंता. 

२७. श्री.विवेक मधुसूदन खर्डे, सहा. अभियंता श्रेणी-२ 

२८. श्री.किशोर श्रीमंतराव घाडगे, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
२९. श्री.प्रदीप नामदेव लव्हटे, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 

३०. श्री.स्वप्नील अनंत बावधनकर, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
३१. श्रीमती अश्विनी राजेश काकडे, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
३२. श्री.रमेश भानुदास चवरे, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 

३३. श्री.नितीन प्रभाकरराव हेजीब, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
३४. श्री.रत्नाकर शिवाजी पाटील, अधीक्षक अभियंता (विद्युत) 

३५. श्री.मानसिंगराव रंगराव शिंदे, कार्यकारी अभियंता (विद्युत) 

३६. श्री.निळेश भिमराव fe-ers, उप अभियंता (विद्युत) 

३७. श्री.जितेंद्र दिनकर भोसले, शाखा अभियंता (विद्युत) 

३८. श्री.नितिन वसंत गौंड, तारतंत्री 

३९. श्रीमती अनिता सुधीर खेरडे,उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 

४०. श्रीमती माधुरी सुहास कुंभारे, वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 

४१. श्री.समीर सुरेश गांगण, वास्तुशास्त्रज्ञ 

४२. श्रीमती अमिषा अमुल वाघवसे, वास्तुशास्त्रज्ञ 

४३. श्री.अजय शामराव दाते, कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 

४४. श्रीमती निना जयंत देशपांडे, कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 

४५. श्री.देविदास सांडुजी भगुरे, तत्काळीन कक्ष अधिकारी (सध्या अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग) 
४६. श्रीमती वंदना प्रकाश दगडे, तत्कालीन सहायक कक्ष अधिकारी (प्रशासन-२) 
४७. श्री.संकेत सुर्यकांत जोशी, वरिष्ठ लिपिक 

४८. श्री.निलेश विष्णू येद्रे,वरिष्ठ लिपिक 

४९. श्री.शिवाजी दिनकर ओहोळ, वरिष्ठ लिपिक 

५०. श्री. प्रमोद महादेव पुरी, वरिष्ठ लिपिक 

५१. श्री.अशोक मोतीचंद कोंडेकर,स्वीय सहायक 

५२. श्री.बुढण गुलाब सय्यद, वरिष्ठ लिपिक 

५३. श्रीमती भारती कर्णराज कावळे, वरिष्ठ लिपिक 

५४. श्री.महेंद्र रामराव साळवे, उद्यान पर्यवेक्षक 

५५.कार्यासन आस्था-२ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


